RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक ३७ ( ३ ) ] 


गुरुवार , सप्टेंबर ९ , २०२१ / भाद्र १८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ५४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 


राजशिष्टाचार शाखा , ३ रा मजला , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ 


अधिसूचना 
क्रमांक डीआयपी -२०२१ / प्र . क्र . ८५/३० . माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते कै.गणपतराव अण्णासाहेब देशमुख यांचे शुक्रवार , 
दि . ३० जुलै २०२१ रोजी सोलापूर येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करुन श्रध्दांजली 
अर्पण केली . 


कै . गणपतराव अण्णासाहेब देशमुख यांचा जन्म १० ऑगस्ट , १ ९ २७ रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील पिंपरी ( ता . मोहोळ ) येथे झाला . त्यांचे शिक्षण 
बी.ए. , एलएल . बी . पर्यंत झाले होते . 


शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या कै . गणपतराव देशमुख यांनी खडतर परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण केले . शेतकरी कामगार पक्षाच्या विद्यार्थी सभेचा 
कार्यकर्ता म्हणून त्यांची कारकिर्द सुरु झाली . कै . देशमुख आबा म्हणून सर्व परिचित होते . संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ , आणीबाणी विरोधी आंदोलनातही 
ते सक्रीय होते . सांगोले मतदारसंघातून वयाच्या चौतिसाव्या वर्षी ते विधिमंडळात पोहचले . १ ९ ६२ ते २०१४ पर्यंतच्या अकरा विधानसभा निवडणुका 
जिंकण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे . १ ९ ७७ मध्ये ते विरोधी पक्षनेते होते . त्यांनी कृषी , ग्रामविकास , विधि व न्याय खाते तसेच पणन , रोजगार 
हमी योजना खात्याचे मंत्रीपदही भुषविले होते . विधानमंडळाच्या लोकलेखा समितीचेही ते अध्यक्ष होते . विधानमंडळाच्या विविध समित्यांवरही त्यांनी 
सदस्य म्हणून काम पाहिले आहे . 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक मंडळ , शेतकरी शिक्षण संस्था , सांगोले , माणगंगा सहकारी साखर कारखाना , सांगोले तालुका शेतकरी साखर 
कारखाना , शेतकरी सहकारी सूतगिरणी सांगोले , शेतकरी महिला सहकारी वस्त्रनिर्माण सूतगिरणी यांसह महाराष्ट्र राज्य पाणी परिषदेचे अध्यक्ष 
म्हणूनही कै . देशमुख यांनी भरीव कार्य केले आहे . 

शेती , सहकार , शिक्षण क्षेत्राविषयी आत्मियता असलेल्या कै . देशमुख यांच्या दिनक्रमात वाचन आणि जनमानसात रमणे , त्यांच्या अडीअडचणी 
सोडविणे याच गोष्टी प्राधान्यक्रमावर होत्या . दुष्काळी तालुक्यांमध्ये पाणी मिळावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले . साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी 
यांचा कै . गणपतराव देशमुख यांनी लोकप्रतिनीधींसाठी आदर्श निर्माण केला . शेतकरी , कष्टकरी , कामगार आणि सामान्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी 
ते आयुष्यभर झटत राहीले . त्यांच्या कामाचा झपाटा मोठा होता . कामांच्या पाठपुराव्यातही ते तरुणांच्या पुढे असत . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ५४ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , सप्टेंबर ९ , २०२१ / भाद्र १८ , शके १ ९ ४३ 


तब्बल पाच दशकांहून अधिक काळ ते विधिमंडळात होते . त्यांना ‘ विधिमंडळ कामकाजाचे विद्यापीठ ' म्हणून संबोधले जात असे . 
सभागृहातील त्यांचे भाषण ही अनेकांसाठी पर्वणी आणि संसदीय कार्यपद्धतीचा वस्तूपाठ असे . तरूण विधिमंडळ सदस्यांमध्ये त्यांच्याविषयी आदर 
आणि नियमांबाबतचा दरारा होता . लोकहिताच्या बाबींना त्यांनी पक्षीय भेदाच्या पलिकडे जाऊन पाठबळ दिले . अलिकडेच्या तरुण पिढीत 
कै . गणपतराव आबांविषयी मोठे कुतूहल होते , त्यांच्याविषयी मोठा आदर होता . त्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने महाराष्ट्राच्या संसदीय तसेच 
राजकारण - समाजकारणाची परंपरा आणखी उजळून टाकली आहे . 

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ते आधुनिक महाराष्ट्राची उभारणी यांचा चालता बोलता इतिहास , सामाजिक सुधारणा आणि विकास कामांचा ध्यास 
घेतलेले व्रतस्थ असे हे व्यक्तिमत्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे . 


समाजकारण - राजकारणातील अशा या ऋषीतुल्य जन नेत्याचे शुक्रवार , दिनांक ३० जुलै , २०२१ रोजी सोलापूर येथे दुःखद निधन झाले . ज्येष्ठ 
नेते माजी मंत्री गणपतराव देशमुख यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करत असून राज्य मंत्रिमंडळाने व्यक्त केलेल्या भावना कै . 
देशमुख यांच्या कुटुंबियांना कळविण्यात याव्यात . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सीताराम कुंटे , 
शासनाचे 

मुख्य 

सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


